सन 2022-23 या वर्षात आदिवासी 
विकास विभागाच्या अनिवार्य 
खर्चाच्या योजनांतर्गत निधी 
वितरण. 

(माहे मे, २०२२) 

महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : बीयुडी-२०२२/ प्र.क्र. 09 / कार्यासन-६ 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- २६ एप्रिल, २०२२. 


वाचा - 
१. शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र.अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३ /अर्थ-३, दि.०४.०४.२०२२. 
२. शासन निर्णय, आ.वि.वि. क्र : बीयुडी-२०२२/ प्र.क्र. ०१ / कार्यासन-६, दि.०५.०४.२०२२ 
व दि.२५.०४.२०२२ 
प्रस्तावना : - 


“महाराष्ट्र विनियोजन विधेयक, २०२२” यास विधानमंडळाने मंजुरी दिलेली असुन 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांनी त्यास अधिसंमती दिलेली आहे. त्यानुषंगाने वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन 
क्रमांक १ येथील शासन परिपत्रकास अनुसरून वित्त विभागामार्फत अर्थसंकल्पीय अंदाज, वाटप आणि 
संनियंत्रण (BEAMS) वितरण प्रणालीवर माहे एप्रिल महिन्याकरीता “वेतन” या बाबीकरीता १०% तर 
उर्वरीत बाबींकरीता ७ % निधी उपलब्ध करुन दिला आहे. त्या अनुषंगाने संदर्भाधीन क्र. २ अन्वये 
आदिवासी विकास विभागाच्या कार्यक्रम खर्चाच्या योजनांतर्गत बाब क्र.१-वेतन करीता अर्थसंकल्पित 
तरतुदींच्या 90 % व इतर कार्यालयीन बाबी, बाब क्र. ३-अतिकालीक भत्ता, ६-दूरध्वनी, वीज व पाणी 
शुल्क १०-कंत्राटी सेवा, ११-प्रवास खर्च, १३-कार्यालयीन खर्च, २४-पेट्रोळ तेल व इंधन याकरीता 
अर्थसंकल्पित तरतुदींच्या 9 % निधी संबंधित नियंत्रक अधिकारी यांना वितरीत करण्यात आला आहे. 


आता वित्त विभागाने माहे मे, २०२२ अखेरपर्यंतच्या विनियोगाकरीता कार्यक्रम खर्चातर्गत “बाब 
क्र. ०१-वेतन” या बाबीसाठी अतिरीक्त १५%, उक्त परिच्छेदात नमूद कार्यालयीन बाबींसाठी वाढीव ७ 
%, बाब क्र. ४५-व्याज करीता ५०% व उर्वरीत इतर सर्व बाबींसाठी एकूण अर्थसंकल्पित निधीच्या १४% 
च्या मर्यादेत अर्थसंकल्पिय निधी वितरण प्रणालीवर वितरणासाठी उपलब्ध करून दिळेळा आहे. सदर 
निधी संबंधित नियंत्रक अधिकारी यांना वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय : - 


आदिवासी विकास विभागाच्या “अनिवार्य खर्च” अंतर्गत माहे मे, २०२२ अखेरपर्यंतच्या 
विनियोगासाठी मागणी क्र.टी-१ ते टी-४ व टी-८ या खाली सोबतच्या विवरणपत्रातीळ रकाना 
क्रमांक-२ मध्ये नमूद योजनांकरीता रकाना क्रमांक-५ प्रमाणे अर्थसंकल्पीत तरतुदींच्या प्रमाणात वेतन 
या बाबीसाठी वाढीव १५ %, तर कार्यालयीन बाबींसाठी वाढीव ७ % व उर्वरीत सर्व बाबींसाठी १४% 
च्या मर्यादेत इतका निधी संबधित नियंत्रक अधिकारी यांना वितरीत व खर्च करण्यास शासन मान्यता 
देण्यात येत आहे. 


२. सदर निधी अर्थसंकल्पीय निधी वितरण प्रणालीवर वितरीत करण्यात आला आहे. सदर निधी 
संबंधित आहरण व संवितरण अधिकारी यांना वितरीत करण्यात यावा. सदर निधी खर्च करतांना 
संबंधितांमार्फत राज्यशासनाची कार्य नियमावली, वित्तीय नियमावली, अर्थसंकल्पीय नियम 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२२/प्र.क्र.०१/कार्यासन.६ 


पुस्तिकेमधील व वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन क्र.१ येथील शासन परिपत्रकान्वये विहीत तरतुदी व अटी 
शर्तीचे पालन करण्याची दक्षता घेण्यात यावी. 


३. सदर शासन निर्णय वित्त विभागामार्फत अर्थसंकल्पीय निधी वितरण प्रणालीवर उपलब्ध 
करुन दिलेल्या निधी मर्यादेत व संदर्भाधीन दि.०४.०४.२०२२ रोजीच्या शासन परिपत्रकान्वये 
प्रशासकीय विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारात निर्गमित करण्यात येत आहे. 


8. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक २०२२०४२५१७२८२७६१२४ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेझ्ञानुसार व नावाने. 


lly signed by RAVINDRA D AUTE 
IN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=TRIBAL 
DEVELOPMENT DEPARTMENT, 9०५५०१८०१५ 

harashi 


2.5.4.20=f05a691 3f9dee 1 f453c9a1c5a89d8c4897737ba8e4acOedf 
3f2c6e69e25F4108, 


pseudonym=C4ECFFC229308BD3BD1E334FAC78848FBF7F7613, 
serialNumber=CA98EFAC317508AB9B5820B47955BC1BABB173F 
20D25ABD816ED91A9B6BOF16C, cn=RAVINDRA D AUTE 
Date: 2022.04.27 12:52:20 +05'30' 
( रविंद्र ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
> 


१. मा.मंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव,मंत्राळय,मुंबई 

२. मा.राज्यमंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय,मुंबई 

३. आयुकत, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक 

४. आयुक्‍त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे. 

५. अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक / नागपूर / ठाणे / अमरावती. 

६. महालेखापाल (लेखापरिक्षण) / (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई /नागपूर. 
७. सर्व प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प. 

८. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

९. सर्व उपसचिव / अवर सचिव / कक्ष अधिकारी, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१०. ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, ५ वा माळा, विधानभवन, मुंबई. 

११. वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

१२. निवड नस्ती (का-६) 


पृष्ठ ७ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२२/प्र.क्र.०१ /कार्यासन.६ 


आ.वि.वि. शासन निर्णय क्र.बीयुडी-२०२२/प्र.क्र.०१/कार्यासन-६, दि. २६ एप्रिल, २०२२ सोबतचे विवरणपत्र 


(रू.हजारात) 

अ. योजनेचे नांव बाब/ उद्दीष्ट क्रमांक २०२२-२३ सदर शा.नि. नियंत्रक 

क्र. साठीची अन्वये वितरीत अधिकारी 

अर्थसंकल्पिय | करण्यात येत 
तरतूद असलेली तरतूद 

जि २ ३ | ok दु गी 

मागणी क्र. टी-१ 

२०४९-व्याज व प्रदाने 

१ | (०० (09) आश्रमशाळा/ पोस्ट | ४५-व्याज ५२८५८४ २६४२९२ आयुक्‍त, 
बेसिक आश्रमशाळा शिक्षक व आदिवासी 
शिक्षकेतर कर्मचारी भविष्य विकास, 
निर्वाह निधी (२०४९ २०४१) नाशिक 

२ | (००) (०२) नवीन परिभाषित ४५-व्याज ६७४५ ३३७२.५० 
अंशदायी निवृत्तीवेतन 
योजनेवरील व्याज 
(२०४९ २२९१) 

५३५३२९ २६७६६४.५० 
मागणी क्रमांक-टी-२ 
२२२५-अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्ग व अल्पसंख्यांक यांचे कल्याण, 
०२-अनुसूचित जमातीचे कल्याण, 
१ | 00) (09) आदिवासी विकास ०१-वेतन ६९००० 90340,00] आयुक्त, 
आयुक्तालय (अनिवार्य खर्च) ०३-अतिकालीक भत्ता 258 ताका का आदिवासी 
(२२२५१०२५) विकास, 
०६-दूरध्वनी, वीज बिल १००० ७०.०० | नाशिक 
आणि पाणी देयक 
११- देशांतर्गत प्रवास खर्च ८०० ५६.०० 
१३-कार्यालयीन खर्च २५०६ १७५.४२ 
१४-भाडेवपट्टी व कर २४४ ३४.१६ 
२७-लहान बांधकामे १२७६ १७८.६४ 
२८-व्यावसायिक सेवा १५०० २१०.०० 

एकूण २२२५ १०२५ ७६५८० ११०९२.०० 

२ | (00) (०२) प्रादेशिक कार्यालये- | ०१-वेतन १२०७५२ १८११२.८० | आयुक्‍त, 
जनजाती विकास ०३अविकालीक भत्ता व्र azo आदिवासी 
आयुक्त.(अनिवार्य खर्च) विकास, 
(२२२५ १०३४) ०६-दूरध्वनी, वीज बिल १६९० 992.30 |, नाशिक 

आणि पाणी देयक 
११- देशांतर्गत प्रवास खर्च १४०० ९८.०० 


पृष्ठ ७ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२२/प्र.क्र.०१/कार्यासन.६ 


आ.वि.वि. शासन निर्णय क्र.बीयुडी-२०२२/प्र.क्र.०१/कार्यासन-६, दि. २६ एप्रिल, २०२२ सोबतचे विवरणपत्र 


(रू.हजारात) 
अ. योजनेचे नांव बाब/ उद्दीष्ट क्रमांक २०२२-२३ सदर शा.नि. नियंत्रक 
क्र. साठीची अन्वये वितरीत अधिकारी 
अर्थसंकल्पिय करण्यात येत 
तरतूद असलेली तरतूद 
१ २ ३ 1 8 | ५ द 
१३-कार्यालयीन खर्च ७८७५ ५५१.२५ 
१४-भाडेवपट्टी व कर १४७२ २०६.०८ 
एकूण २२२५ १०३४ 933309 9808 8.99 
3 | (०० (03) प्रकल्प अधिकारी ०१-वेतन ४९३८७२ ७४०८०.८० | आयुक्त, 
(अनिवार्य खर्च) (२२२५१०४३) ।55अतिकालीक मत्ता ११६४ cage | आदिवासी 
विकास, 
०६-दूरध्वनी, वीज बिल ५०६० ३५४.२० | नाशिक 
आणि पाणी देयक 
११- देशांतर्गत प्रवास खर्च ८७८४ ६१४.८८ 
१३-कार्यालयीन खर्च २३८२३ १६६७.६१ 
१४-भाडेवपट्टी व कर ४८१६ ६७४.२४ 
एकूण २२२५ १०४३ ५३७५१९ ७७४७३.२१ 
8 | (०० (०४) एकात्मिकृत क्षेत्र ०१-वेतन ८७६७ १३१५.०५० | आयुक्‍त, 
विकास कार्यक्रम (अनिवार्य खर्च) ०३अविकालीक भत्ता र न्न आदिवासी, 
(२२२५१०५२) ०६-दूरध्वनी, वीज विल q30 Sho संशोधन व 
आणि पाणी देयक नर aa 
११- देशांतर्गत प्रवास खर्च १२१ ८.४७ salle 
१३-कार्यालयीन खर्च १६० ११.२० 
एकूण २२२५ १०५२ ९१८७ १३४४.४५ 
4 | (०५ (०१)- जनजाती संशोधन व | ०१-वेतन ४९२११ ७३८१.६५ | आयुक्त, 
प्रशिक्षण संस्था, पुणे (अनिवार्य । ०३-अतिकालीक भत्ता २२ १.५४ | आदिवासी, 
आणि पाणी देयक प्रशिक्षण 
११- देशांतर्गत प्रवास खर्च ४०० २८.०० संस्था, पुणे. 
१३-कार्यालयीन खर्च ५९२ ४१.४४ 
१६-प्रकाशने १० १.४० 
२६-जाहिरात १०० १४ 
२८-व्यावसायिक सेवा Yo 9 


पृष्ठ ७ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२२/प्र.क्र.०१ /कार्यासन.६ 


आ.वि.वि. शासन निर्णय क्र.बीयुडी-२०२२/प्र.क्र.०१/कार्यासन-६, दि. २६ एप्रिल, २०२२ सोबतचे विवरणपत्र 


(रू.हजारात) 
अ. योजनेचे नांव बाब/ उद्दीष्ट क्रमांक २०२२-२३ सदर शा.नि. नियंत्रक 
क्र. साठीची अन्वये वितरीत अधिकारी 
अर्थसंकल्पिय | करण्यात येत 
तरतूद असलेली तरतूद 
ra] २ ३ | el ५ द 
३४-शिष्यवृत्ती व १०० १४ 
विद्यावेतने 
एकूण २२२५ १३०१ ५०८१५ ७५१२.१३ 
६ | (०३) (०४ स्वयंसेवी संस्थाद्वारे । ३२-अंडशदाने आयुक्त, 
चालविल्या जाणा-या झासन आदिवासी 
अनुदानित आश्रमशाळांतील विकास, 
शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचा- नाशिक 
यांसाठी नविन परिभाषित al 233 
अंशदायी निवृत्तीवेतन योजना- 
नियोक्ता «sisters (अनिवार्य 
खर्च) (२२२५ डी३९६) 
एकूण २२२५ १०४७६३३ १५०१४३.५० 
एकूण मागणी क्रमांक-टी-२ १०४७६३३ १५०१४३.५० 
मागणी क्रमांक-टी-३ 
७ |(०० (09) भविष्यनिर्वाह ५०- इतर खर्च ५०० ७० | उपसचिव, 
निधीच्या वर्गणीदारांसाठी ठेव आदिवासी 
rar विमा योजना (अनिवार्य) विकास 
(२२३५ १६१२) विभाग, 
मंत्रालय, 
मुंबई 
४१८० ५८५.२० | आयुक्त, 
आदिवासी 
विकास, 
नाशिक 
एकूण मागणी क्रमांक-टी-३ ४६८० ६५५.२० 
मागणी क्रमांक-टी-४ 
२२५१-सचिवालयीन-सामाजिक सेवा 
८ | (०० (०१ आदिवासी विकास ०१-वेतन १४९८७५ २२४८१.२५ | उप सचिव, 
विभाग (अनिवार्य खर्च) ०३अविकालीक भत्ता 2२ G24 आदिवासी 
(२२५१ ०२११) विकास 
०६-दूरध्वनी, वीज बिल २०० १४.०० विभाग, 
आणि पाणी देयक मंत्रालय, 
१०-कंत्राटी सेवा १८०० १२६.०० मुंबई 


पृष्ठ ७पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२२/प्र.क्र.०१ /कार्यासन.६ 


आ.वि.वि. शासन निर्णय क्र.बीयुडी-२०२२/प्र.क्र.०१/कार्यासन-६, दि. २६ एप्रिल, 2022 सोबतचे विवरणपत्र 


(रू.हजारात) 
अ. योजनेचे नांव बाब/ उद्दीष्ट क्रमांक २०२२-२३ सदर शा.नि. नियंत्रक 
क्र. साठीची अन्वये वितरीत अधिकारी 
अर्थसंकल्पिय | करण्यात येत 
तरतूद असलेली तरतूद 
१ २ ३ 1 see. | ५ द 
११- देशांतर्गत प्रवास खर्च १०५ ७.३५ 
१२-परदेश प्रवास १ ०.०७ 
१३-कार्यालयीन खर्च २३१० १६१.७० 
एकूण २२५१ ०२११ १५४३७४ २२७९६.१८ 
९ | (०० (०२) संगणक खर्च १७-संगणक खर्च ५९० ८२.६० 
(अनिवार्य) (२२५१ ०५७२) 
एकूण २२५१ ०५७२ ५९० ८२.६० 
एकूण मागणी क्रमांक-टी-४ १५४९६४ २२८७८.७८ 
मागणी क्र. टी-८ 
१० | (२०१) (००) (०१) घरबांधणी ५५-कर्जे व आगाऊ रकमा २०००० णि उप सचिव, 
अग्निमे (अनिवार्य) (9६१० ०९९१) आदिवासी 
विकास 
विभाग, 
मंत्रालय, 
मुंबई 
११५००० १२०८५ आयुक्त, 
आदिवासी 
विकास, 
नाशिक 
एकूण ७६१० ०९९१ १३५००० १२०८५ 
११ | (२०२) (०० (09) मोटार वाहन ५५-कर्जे व आगाऊ रकमा ७०० ९८ | उप सचिव, 
खरेदीसाठी अग्निमे (अनिवार्य) आदिवासी 
(७६१० १००२) विकास 
विभाग, 
मंत्रालय, 
मुंबई 
१६०० २२४ | आयुक्त, 
आदिवासी 
विकास, 
नाशिक 
एकूण ७६१० १००२ २३०० ३२२ 


पृष्ठ ७ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२२/प्र.क्र.०१ /कार्यासन.६ 


आ.वि.वि. शासन निर्णय क्र.बीयुडी-२०२२/प्र.क्र.०१/कार्यासन-६, दि. २६ एप्रिल, 2022 सोबतचे विवरणपत्र 


(रू.हजारात) 
अ. योजनेचे नांव बाब/ उद्दीष्ट क्रमांक २०२२-२३ सदर शा.नि. नियंत्रक 
क्र. साठीची अन्वये वितरीत अधिकारी 
अर्थसंकल्पिय | करण्यात येत 
तरतूद असलेली तरतूद 
| 9 | २ ३ 1 8 | ५ द 
१२ | (२०४) (००) (०१) संगणक ५५-कर्जे व आगाऊ रकमा २०० 2¢ | उपसचिव, 
खरेदीसाठी अग्निमे (अनिवार्य) आदिवासी 
(७६१० १०२९) विकास 
विभाग, 
मंत्रालय, 
मुंबई 
६१० ८५.४० | आयुक्त, 
आदिवासी 
विकास, 
नाशिक 
एकूण ७६१० १०२९ ८१० ११३.४० 
एकूण ७६१० १३८११० १२५२०.४० 
एकूण मागणी क्रमांक-टी-८ १३८११० १२५२०.४० 
एकूण अनिवार्य खर्च १८८०७१६ ४५३८६२.३८ 


RAVINDRA 
DAUTE : 


Digitally signed by RAVINDRA D AUTE 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou: 
DEVELOPMENT DEPARTMENT, postalCode=400032, 
st=Maharas 


htra, 
2.5.4.20=f05a69 1 3f9dee 1f453c9a1c5a89d8c4897737ba8e4ac 


Oedf3f2c6e69e25£4 108, 


serialNumber=CA98EFAC317508AB9B5820B47955BC1BABB1 
73F20D25ABD816ED91A9B6BOF16C, cn=RAVINDRA D AUTE 


idonym=C4ECFFC229308BD3BD1E334FAC78848FBF7F76 


Date: 2022.04.27 12:52:53 +05'30' 


पृष्ठ ७ पैकी ७ 


